जेष्ठ विधिज्ञ श्री. दरायस खंबाटा, जेष्ठ विधिज्ञ श्री. 
नवरोज शिरवाई, अँड. श्री. तुषार हथिरामाणी व अँड. 
श्री.रणबीर सिंग यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 

मा. सर्वोच्च न्यायालय येथील विशेष अनुमती याचिका 
(क्रिमिनळ) क्र.८७८८/२०२१ मधील न्यायालयीन 
कामकाजासाठी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०५२१/प्र.क्र.११८/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ४ फेब्रुवारी, २०२२ 


संदर्भ :-(१) विधि व न्याय विभाग, शासन पत्र क्र. ५७/ एसपीपी /२०२१/*अ* शाखा,दि. २५.११.२०२१. 

(2) विधि व न्याय विभाग, शासन पत्र क्र. 48/228 / एसपीपी /२०२१/*अ* शाखा,दि. ०१.१२.२०२१. 

(३) विधि व न्याय विभाग, शासन पत्र क्र. ६०/ एसपीपी /२०२१/अ' शाखा,दि. ०८.१२.२०२१. 

(४ वित्त विभाग,झासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. २९.०७.२०१५. 

(4) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. १६.०६.२०१७. 
शासन निर्णय:- 

मा. सर्वोच्च न्यायालय येथील विशेष अनुमती याचिका (क्रिमिनल) क्र.८७८८/२०२१ मधील 

शासनाच्या वतीने न्यायाळयीन कामकाजासाठी संदर्भ क्र.१, २ व ३ अन्वये नियुक्‍त विशेष सरकारी 
अभियोक्ता जेष्ठ विधिज्ञ श्री. दरायस खंबाटा, जेष्ठ विधिज्ञ श्री. नवरोज शिरवाई, अँड. श्री. तुषार 
हथिरामाणी व अँड. श्री.रणबीर सिंग यांना खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


मा. सर्वोच्च न्यायालय (विशेष अनुमती याचिका (क्रिमिनल) क्र.८७८८/२०२१) 


१. जेष्ठ विधिज्ञ श्री. दरायस खंबाटा 


(अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी.......... रु.६,००,०००/- (अक्षरी रुपये सहा लक्ष 
फक्त) (आभासी सुनावणी (Virtual Hearing) 
किंवा 
प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी.......... रु.१०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा लक्ष 


फक्‍त) (प्रत्यक्ष सुनावणी (Physical Hearing)) 
(ब) विचारविनिमय फी / प्रतितास / तासाचा भाग (Per Hour / Part thereof) 
रु.१,८०,०००/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष ऐंशी हजार फक्त) 
(क) प्रत्यक्ष प्रवास आणि निवास खर्च 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०५२१/प्र.क्र.११८/पोळल-१० 


२. जेष्ठ विधिज्ञ श्री. नवरोज शिरवाई 
(अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी...रु.५,००,०००/- (अक्षरी रुपये पाच लक्ष फक्त) 
(ब) विचारविनिमय फी........ रु.९०,००० /- प्रतितास (अक्षरी रुपये नव्वद हजार फक्‍त) 
रु.४५,००० /- प्रतिअर्धातास (अक्षरी रुपये पंचेचाळीस हजार फक्त) 


३. अँड. श्री. तुषार हथिरामाणी 
(अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी.......रु.७,५००/- (अक्षरी रुपये सात हजार 
पाचशे फक्‍त) 
(ब) विचारविनिमय फी / प्रतितास / तासाचा भाग (Per Hour/Part thereof) ........ 
रु.४,५००/- (अक्षरी रुपये चार हजार पाचशे फक्‍त) 


४. अँड. श्री.रणबीर सिंग 


(अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी.......... रु.३०,०००/- (अक्षरी रुपये तीस 
हजार फक्त) 

(Sy ASU ० a tnatin रु.५०,०००/- (अक्षरी रुपये पन्नास हजार फक्त) 

(क) विचारविनिमय फी............. रु.७,५००/- (अक्षरी रुपये सात हजार पाचशे फक्त) 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. श्री. दरायस खंबाटा, अँड. श्री. नवरोज 
शिरवाई, अँड. श्री. तुषार हथिरामाणी व अँड. श्री.रणबीर सिंग यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. तसेच 
त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 


2. जेष्ठ विधिज्ञ श्री. दरायस खंबाटा, जेष्ठ विधिज्ञ श्री. नवरोज Brag, अँड. श्री. तुषार 
हथिरामाणी व अँड. श्री.रणबीर सिंग यांना व्यावसायिक फीचे प्रदान करण्यासाठी कोषागारातून 
निधी आहरित करण्यास्तव, “मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य मुख्यालय 
पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८-व्यावसायिक सेवा” हे लेखाशिर्ष 
हाताळणारे संबंधित नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी यथोचित 
कार्यवाही करावी. 

३. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधित प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून 
तपासून, प्रमाणित करून घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, 
याची दक्षता संबंधित पोलीस उपायुक्त यांनी घ्यावी. 

४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (00) १०८, 
राज्य मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) शहर पोळीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८-व्यावसायिक 
सेवा” या लेखाशीर्षाखालील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या 
अधीन आणि मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०५२१/प्र.क्र.११८/पोल-१० 


५. प्रस्तुत शासन निर्णय संदर्भ क्र. ४ व ५ वरील वित्त विभागाचे शासन निर्णयानुसार मा. उच्च 
न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या विशोष सरकारी 
अभियोक्त्यांना फी अदा करण्यासंदर्भात प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२०४१५२४३४८०२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KISHOR SHYAMRAO BHALERAO 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
KISHOR SHYAMRAO) ०५५५ 
2.5.4.20=a9c66c37 cfadf25ecf07a096af23d69cb2e83d31183e8f9d61db36e 
62०846296९, 
pseudonym=8FC8C5F866BED3D199DFOFBB54195D870C94BBC2, 
B H A L E RA O serialNumber=94524AB889E2FAQE6BFES5E1E5842688 1 BC36B968FFDOF45C 


E2D4BD3FF527DED2, cn=KISHOR SHYAMRAO BHALERAO 
Date: 2022.02.04 15:24:57 +05'30' 


(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि), महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


Ee) 


) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

) प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) पोलीस सह आयुक्त (गुन्हे), बृहन्मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई-१, महाराष्ट्र राज्य. 
) 

) 

) 

) 


AN AD 


०८ 


o~ 


पु 


mn 


अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जेष्ठ विधिज्ञ श्री. दरायस खंबाटा, मुल्ला हाऊस, ५१, महात्मा गांधी रोड, मुंबई-४००००१ 

जेष्ठ विधिज्ञ श्री. नवरोज शिरवाई, २०५ आर्केडीया, १९५, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१ 

१०) AS. श्री. तुषार हथिरामाणी, मुल्ला हाऊस, ५१, महात्मा गांधी रोड, मुंबई-४००००१ 

११) अँड. श्री.रणबीर सिंग, १०८, गुंडेचा चेंबर्स, १ला मजला, ९५, नगिनदास मास्टर रोड, फोर्ट, 
मुंबई-४ 00००१ 

१२) निवडनस्ती (पोल-१०) 


S 


(९ 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


